RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 
Reg . No. MCS/169/ 2016-18 


MAITRA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक २८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३-१९, २०१७/ आषाढ २२-२८ , शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे १४ ,किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


१ ९ २ 


मंगळवार , ऑगस्ट ११, २०१५ / श्रावण २० , शके १ ९ ३७ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ ऑगस्ट २०१५ 

( संदर्भ : कलम -१ चे उप कलम-३ ) 


अधिसूचना क्र . १ 
( संदर्भ : नियम १ चा उप नियम -२ ) 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

क्रमांक सीडीए. १०१५ / ( २५६/१५ )/ लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ 
मधील कलम १ चे उप कलम ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात 
स्तंभ ( २), ( ३ ), ( ४ ), (५ ) व (६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव, क्षेत्र , 
अधिनियमातील कलमे , लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत . प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील 
तरतुदीनुसार अधिसूचित क्षेत्रात समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारकास अथवा भोगवटाधारकास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी 
वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमीनधारक 
व भोगवटाधारकास बंधनकारक राहील . 


( १ ) 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३-१९, २०१७ / आषाढ २२-२८ , शके १ ९ ३ ९ 


अ.क्र . 


प्रकल्पाचे नाव 


कायदा लागू होणारे क्षेत्र 


ज्या तारखेपासून 


शेरा 


लागू 
करावयाची 
कलमे 


लागू होईल 


ती तारीख 
( ५ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


प्रकल्प , 


सर्व 


२० ऑगस्ट २०१५ 


१ पिलांद्री 

लघु 

पाटबंधारे 
ता . पवनी , जि . भंडारा . 
२ कातुर्ली लघु पाटबंधारे प्रकल्प , 

ता . पवनी, जि . भंडारा . 


कातुर्ली लघु 


सर्व 


२० ऑगस्ट २०१५ 


पिलांद्री लघु पाटबंधारे 
प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र . 

पाटबंधारे 
प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र . 
भिवखिडकी 

लघु 

पाटबंधारे 
प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र . 
सिल्ली 

लघु 

पाटबंधारे 
प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र . 


३ 


सर्व 


भिवखिडकी 

लघु पाटबंधारे 

प्रकल्प , 
ता . पवनी, जि . भंडारा . 


२० ऑगस्ट २०१५ 


४ 


सर्व 


२० ऑगस्ट २०१५ 


सिल्ली लघु पाटबंधारे प्रकल्प , 
ता . पवनी , जि . भंडारा . 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३-१९, २०१७/ आषाढ २२-२८, शके १९ ३९ 


e 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated 11th August 2015 

[See section 1 ( 3 ) of the Act ] 


NOTIFICATION 


1 


[See Rule – 1 ( 2 ) ] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT , 2005 . 


No. CDA . 10150 /( 256/15 )/CAD (Works ).— In exercise of the powers conferred by Section 1( 3 ) 
of Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act, 2005 (Mah . 23 of 
2005 ) the Governor of the State Government of Maharashtra , hereby , notifies Areas, Irrigation 
Projects , sections of the Act and Date of Applications as specified in columns ( 2 ), (3 ), (4 ), (5 ) & (6 ) 
of the table below for bringing in force the Act. In said notified area , as provided under Section 7 , 
no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of 
such land and the system of supply of water through Water Users Association shall be binding on 
all the holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers. 
Sr. Name of 

Applicable 

Sections 

Date of Remarks 
No. Irrigation Project 

Area 

applied Applications 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 

(6 ) 


1 


All 


Pilandri Minor Irrigation 
Project, Tal. Pawni, 
Dist. Bhandara . 


Entire Command 
Area of Pilandri Minor 
Irrigation Project . 


20th August 

2015 . 


2 


All 


Katurli Minor Irrigation 
Project , Tal.Pawni, 
Dist . Bhandara . 


Entire Command 
Area of Katurli Minor 
Irrigation Project . 


20th August 

2015 . 


3 


All 


20th August 

2015 . 


Bhiwkhidaki Minor 
Irrigation Project , 
Tal. Pawni, 
Dist . Bhandara . 


Entire Command 
Area of Bhiwkhidaki 
Minor Irrigation 
Project. 


4 


All 


Silli Minor Irrigation 
Project, Tal. Pawni, 
Dist . Bhandara . 


Entire Command 
Area of Silli Minor 
Irrigation Project. 


20th August 

2015 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १३-१९, २०१७ / आषाढ २२-२८, शके १९ ३९ 


जलसंपदा विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ ऑगस्ट २०१५ 

[ संदर्भ : नियम १ ( ३) ] 


अधिसूचना क्र . २ 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 


क्र . सीडीए. १०१५ /( २५६/१५) / लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ ( च ) नुसार 
राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 


त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम, २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खाली नमूद केलेप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्र . ( ३ ) व ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिकाऱ्यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत : 


अनु 


प्रकल्प व 


कालवा 


म.सि.प.शे.व्य . अधिनियम , २००५ अंतर्गत अधिकार 


क्रमांक 


क्षेत्र 


अधिकारी 


देण्यात आलेल्या कायद्यातील कलमे 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


कार्यकारी अभियंता, 


पिलांद्री 

लघु 

पाटबंधारे 
प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र . 


लघुपाटबंधारे 


कलम -६ ( १ ), ९( २ ), ९ ( ४ ), ९ ( ६ ), ९ ( ९ ) , १० ( १) , १२( २) , १२ ( ६ ), 
१२( ९ ), १३(१ ), १३( ३ ), १५ ( ४ ), १५ ( ६ ) , १५ ( ९ ), १६( १), १६( ४ ) , 
१८ ( २ ), १८ ( ४ ), १८ ( ६ ), १८ ( ९ ), १ ९ ( २ ), २१ (१ ), २२, २३( १ ), २६ (१ ) , 


२ 


कातुर्ली लघु 


पाटबंधारे 


विभाग , भंडारा . 


४१, ४२ ( १), ६८ (१ ), ४४ , ४५ , ४७ ( २ ) व ४८ , म.सिं.प.शे.व्य . 


नियम-३. 


प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र . 
भिवखिडकी 

लघु 

पाटबंधारे 
प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र . 
सिल्ली 

लघु 

पाटबंधारे 
प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र . 


४ 


अभियंता व प्रशासक , 


कलम- ६ ( ५ ), ४२ ( २ ) . 


लाभक्षेत्र विकास 


प्राधिकरण , नागपूर . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


स . को . सब्बीनवार , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३-१९, २०१७/ आषाढ २२-२८ , शके १९ ३ ९ 


4 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 11th August 2015 

[ See Act section 1 ( 3 ) ] 
NOTIFICATION - 2 


MAHARASHTRAMANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ACT, 2005 . 

No. CDA . 1015 /( 169/15 )/CAD (Works ).— To exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act , 2005 , the powers are 
given to Government of Maharashtra to appoint appropriate Canal Officers as per MMISF Act 
Section 2 ( f ). 


Henceforth as per Maharashtra Irrigation Act , 1976 section 2 (4 ), the Government of 
Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers and 
discharging the duties under the MMISF Act , 2005 : 


Serial 
No 


Project and 
Command Area 


Canal 
Officers 


Sections of MMISF ACT, 2005 
of which powers are given to 
Canal Officers 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Entire Command 
Area of Piladri 
Minor Irrigation 

Project. 
2 Entire Command 

Area of Katurli 
Minor Irrigation 
Project. 


Executive 

Section 6 ( 1 ), 9 ( 2 ), 9 (4 ), 9 (6 ), 9 ( 9 ), 10 ( 1), 12 ( 2 ), 
Engineer , Minor 12 (6 ), 12 ( 9 ) , 13 ( 1 ), 13 ( 3 ), 15 (4 ), 15 (6 ), 15 (9 ), 
Irrigation 

16 ( 1), 16 (4 ), 18 ( 2 ), 18 ( 4 ), 18 (6 ), 18 (9 ), 19 ( 2 ), 
Division , Bhandara. 21 ( 1 ), 22 , 23( 1), 26 ( 1), 41, 42 ( 1), 68 ( 1 ) 44, 45 , 

47 ( 2 ), 48 , 
MMISF Rule Section 3 . 


3 Entire Command 

Area of Bhiwkhidki 
Minor Irrigation 

Project . 
4 Entire Command 

Area of Silli 
Minor Irrigation 
Project. 


Section 6 (5 ) , 42 ( 2 ), 


Superintending 
Engineer , 
Command Area 
Development 
Authority , Nagpur . 


By the order and in the name of Governor ofMaharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -२ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३-१९, २०१७/ आषाढ २२-२८ , शके १९ ३ ९ 


१ ९ ३ 


गुरुवार , ऑगस्ट १३, २०१५ / श्रावण २२, शके १९ ३७ 


चौक , 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, 

हुतात्मा राजगुरू 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ ऑगस्ट २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र ऐषाराम कर अधिनियम , १९ ८७ . 

क्रमांक एमआयएस . २०१५ / प्र.क्र . ८ / कराधान - २.- महाराष्ट्र ऐषाराम कर अधिनियम, १९ ८७ ( १९ ८७ चा महा . ४१) च्या कलम २२ च्या 
उप - कलम (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, याद्वारे शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्र . एलटीए. २००७ / 
प्र.क्र . २५ / कराधान-२, दिनांक ८ मे २००७ मध्ये खालील सुधारणा करीत आहे, म्हणजेच : 

उक्त अधिसूचनेला जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये नोंद २५ नंतर खालील नोंद दाखल करण्यात येत आहे व सदर नोंद दिनांक २२ जुलै 
२०१४ पासून दाखल करण्यात आली असे मानण्यात येईल , म्हणजेच : 


२६. 


रशियन संघ ” 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . द . भगत , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३-१९, २०१७/ आषाढ २२-२८, शके १९ ३ ९ 


FINANCE DEPARTMENT 
Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated 12th August 2015 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA TAX ON LUXURIES ACT, 1987 . 


No.MIS . 2015 / C.R.- 8 / Taxation - 2.- In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 22 of 
the Maharashtra Tax on Luxuries Act, 1987 (Mah . XLI of 1987) , the GovernmentofMaharashtra hereby amends 
the Government Notification , Finance Department No. LTA - 2007 /CR - 25 / Taxation - 2 , dated the 8th May , 2007 , 
as follows, namely : 


In the Schedule appended to the said notification , after entry 25 , the following entry shall be inserted 
and shall be deemed to have been inserted with effect from 22nd July 2014 , namely : 


“ 26. Russian Federation ” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. D. BHAGAT, 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -३ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३-१९, २०१७/ आषाढ २२-२८ , शके १९ ३ ९ 


१ ९ ४ 


गुरुवार , ऑगस्ट १३, २०१५ / श्रावण २२, शके १ ९३७ 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ ऑगस्ट २०१५ 


अ.क्र . 


१ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२. 

क्रमांक मूवक . १५१५ / प्र.क्र . ७४ / कराधान- १. - महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ ( २००५ चा महा . ९) यास जोडलेल्या 
अनुसूची ‘ क ’ मधील नोंद १२ क द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे , दिनांक १२ ऑगस्ट २०१५ 
पासून , या अधिसूचनेस जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये अधिसूचित केलेली औषधे, मग ती जातिगत ( जेनेरिक) नावाने किंवा व्यापारनामाने (बँड नावाने ) 
विकली जात असतील अशी, कर्करोगावरील उपचारासाठीची औषधे म्हणून, उक्त नोंदीच्या प्रयोजनासाठी विनिर्दिष्ट करीत आहे, म्हणजेच : 

अनुसूची 
कर्करोगावरील उपचारासाठीच्या औषधांची नावे 
( १ ) 

( २ ) 
५ - फ्लूरोयूरेसिल . 
ॲबिरेटरोन . 

अॅक्टीनोमायसिन . 
४ . 

अल्ट्रेटामीन . 
अॅनास्ट्रोझोल . 

अँटी थायमोसाईट ग्लोब्युलिन . 
७ . 

आरसनिक ट्राय ऑक्साईड . 
बेन्डाम्युस्टीन . 

बेवासिझुमॅब . 
१० . 

बायकॅलुटामाईड . 
११ . 

ब्लीओमायसिन . 
१२ . 

बोरटेझोमिब . 


२ . 
३ . 


५ . 


६ . 


८ . 


९ . 


१३ . 


१४ . 


१५ . 


ब्युसल्फान . 
कॅबॅझिटॅक्सेल. 
कॅपॅसिटॅबिन . 
कारबोप्लॅटीन . 
स्येट्युक्सिमॅब . 
क्लोरॅम्ब्युसिल . 


१६ . 


१७ . 


१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३-१९, २०१७/ आषाढ २२-२८ , शके १९ ३ ९ 


on 


अनुसूची - चालू 


( २ ) 


१ ९ . 


२० . 


२१ . 


२२ . 


२३ . 


२४ . 


२५ . 


२६ . 


२७ . 


२८ . 


२ ९ . 


३० . 


३१ . 


३२ . 


३३ . 


३४ . 


३५ . 


३६ . 


सिसप्लॅटीन. 
क्लॅड्रीबिन . 
क्रायझोटीनिब . 
सायक्लोफोस्फामाईड . 
सायटराबिन. 
डॅकार्बाझिन . 
डॅक्टीनोमायसिन . 
डरबेपोयटीन . 
डॅसाटीनिब . 
डॉनोरुबिसिन . 
डेसिटॅबिन . 
डीगॅरेलिक्स . 
डीनोसुमॅब. 
डॉसिटॅक्सेल. 
डॉसिटॅक्सेल लायोफिलाइड . 
डॉक्सीफ्लुरिडीन . 
डॉक्सोरुबिसिन . 
डॉक्सोरुबिसिन लिपोसोमॅल . 
एपिरुबीसिन . 
एरिब्युलिन . 
एजेंटिनिब . 
एस्ट्राम्युस्टीन . 
इटोपोसाईड . 
एव्हरोलिमस . 
एक्झीमेस्टेन . 
फ्लुडॅराबिन . 
फॉस्फेस्ट्रॉल . 
फुलवेस्ट्रांट. 
जेफोटिनिब. 
जेम्सिटाबिन . 
गोसेरेलिन . 
हायड्रॉक्सीयुरिया . 
आयबॅनड्रॉनिक अॅसिड. 
आयडॅरुबिसिन . 
इफॉस्फामाईड विथ मेस्ना. 
इमॅटिनिब . 


३७ . 


३८ . 


३ ९ . 


४० . 


४१. 


४२. 


४३ . 


४४ 


४५ . 


४६ . 


४७ . 


४८ . 


४ ९ . 


५० . 


५१ . 


५२ . 


५३ . 


५४ . 


५५ . 


इंटरफेरॉन अल्फा. 
इंटरफेरॉन अल्फा २ ए पेग . 


५६. 


भाग चार - ब -३ अ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३-१९, २०१७ / आषाढ २२-२८ , शके १९ ३ ९ 


अनुसूची- चालू 


( १ ) 


( २ ) 


५७. 


५८ . 


५ ९ . 


६० . 


६१ . 


६२. 


६३. 


६४. 


६५ . 


६६. 


६७ . 


६८ . 


६ ९ . 


७० . 


७१ . 


७२. 


७३ . 


७४ . 


७५ . 


७६. 


इंटरफेरॉन अल्फा २ बी . 
इरीनोटेकॅन . 
इक्झाबेपिलोन . 
लॅपाटिनिब . 
एल - एस्पारागिनेस . 
लेनालिडोमाईड . 
लेट्रोझोल. 
ल्युकोवोरिन कॅल्शियम . 
ल्युप्रोलाईड ॲसिटेट . 
लोम्युस्टीन . 
लॉरटिनिब . 
मेड्रॉक्सीप्रॉगेस्ट्रोन. 
मेगेस्ट्रॉल . 
मेलफलान . 
मरकॅप्टोप्युरिन . 
मेस्ना. 
मिथोट्रेक्झेट . 
मायटोमायसिन - सी . 
मायटोसॅन्ट्रोन . 
मायकोफिनोलेट मेफेटिल . 
निलोटिनिब . 
निमोटूझूमॅब . 

ओक्ॉलिप्लॅटीन . 
पॅक्लीटॅक्झेल. 
पॅक्लीटॅक्झेल नॅनोपार्टीकल. 
पेझोपॅनिब . 
पीमीट्रेक्सड्. 
प्रोकार्बाझिन . 
रासब्युरिकेस . 
रिगोरॅफेनिब . 
रिटूक्सीमॅब . 
रुक्सोलिटिनिब . 
सोरॅफेनिब . 
सुनिटीनिब. 
टॅमोक्सीफेन . 
टेगफर + युरॅसिल . 
टीमोझोलामाईड . 
टीमसिरोलिमस. 
थलिडोमाईड . 
थायोग्वानाईन . 
टोपोटेकॅन. 


७७. 


७८ . 


७ ९ . 


८० . 


८१. 


८२ . 


८३. 


८४ . 


८५ . 


८६ . 


८७. 


८८ . 


८ ९ . 


९ ० . 


९ १ . 


९ २ . 


९ ३ . 


९ ४ . 


९ ५ . 


९ ६ . 


९ ७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३-१९, २०१७/ आषाढ २२-२८, शके १९ ३ ९ 


११ 


अनुसूची- चालू 


( २ ) 


९ ८ . 


९९ . 


१०० . 


१०१ . 


१०२. 


ट्रॅबेक्टेडीन . 
ट्रास्टुझुमॅब . 
ट्रीटीनोईन . 
ट्रीप्टोरेलिन. 
विनब्लास्टीन . 
विनक्रीस्टीन . 
विनक्रीस्टीन सल्फेट . 
विनोरेलबिन . 
झोलेड्रोनिक अॅसिड . 


१०३. 


१०४ . 


१०५ . 


१०६. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


आर . डी . भगत , 


शासनाचे उप सचिव . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३-१९, २०१७/ आषाढ २२-२८ , शके १९ ३ ९ 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 12th August 2015 


NOTIFICATION 


MAHRASHTRA VALUE ADDED Tax Act, 2002 . 


No. VAT. 1515 / C.R . 74 / Taxation - 1. - In exercise of the powers conferred by entry 12A of 
Schedule A appended to the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 (Mah . IX of 2005 ), the 
Government of Maharashtra hereby, with effect from the 12th August 2015 , notifies the following 
drugs, more particularly mentioned in the Schedule appended hereto , to be the drugs for the 
treatment of Cancer, whether sold under a generic name or brand name for the purposes of the 
said entry , namely : 

Schedule 


Sr. No. 

( 1 ) 


Description of the drugs 

( 2 ) 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 
6 . 
7 . 


8 . 


9 . 


10 . 
11 . 


12 . 


13 . 
14 . 


15 . 
16 . 


5 - Fluorouracil . 
Abiraterone . 
Actinomycin . 
Altretamine . 
Anastrozole . 
Anti Thymocyte Globulin . 
Arsenic Trioxide. 
Bendamustine. 
Bevacizumab . 
Bicalutamide . 
Bleomycin . 
Bortezomib . 
Busulfan . 
Cabazitaxel. 
Capecitabine. 
Carboplatin . 
Cetuximab . 
Chlorambucil . 
Cisplatin . 
Cladribine . 
Crizotinib . 
Cyclophosphamide . 
Cytarabine. 
Dacarbazine . 
Dactinomycin . 
Darbepoetin . 
Dasatinib . 
Daunorubicin . 
Decitabine. 
Degarelix 
Denosumab . 


17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
21. 
22 . 


23 . 
24 . 


25 . 
26 . 
27 . 
28 . 
29 . 
30 . 


31 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३-१९, २०१७/ आषाढ २२-२८ , शके १९ ३ ९ 


१३ 


( 1 ) 


( 2 ) 


32 . 
33 . 
34 . 
35 . 


36 . 
37 . 
38 . 
39 . 
40 . 
41. 
42 . 
43 . 
44 . 
45 . 
46 . 
47 . 
48 . 
49 . 
50 . 
51. 
52. 


53. 


54 . 
55 . 
56 . 
57 . 
58 . 
59. 
60 . 
61. 
62. 
63. 


Docetaxel . 
Docetaxel Lyophilized . 
Doxifluridine. 
Doxorubicin . 
Doxorubicin Liposomal. 
Epirubicin . 
Eribulin . 
Erlotinib . 
Estramustine . 
Etoposide. 
Everolimus . 
Exemestane. 
Fludarabine . 
Fosfestrol . 
Fulvestrant. 
Gefitinib . 
Gemcitabine. 
Goserelin . 
Hydroxyurea . 
Ibandronic Acid . 
Idarubicin . 
Ifosfamide with Mesna . 
Imatinib . 
Interferon Alfa . 
Interferon Alfa 2a peg . 
Interferon Alfa 2b . 
Irinotecan . 
Ixabepilone. 
Lapatinib . 
L -Asparaginase . 
Lenalidomide. 
Letrozole . 
Leucovorin Calcium . 
Leuprolide Acetate . 
Lomustine . 
Lortinib . 
Medroxyprogestrone. 
Megestrol. 
Melphalan . 
Mercaptopurine. 
Mesna . 
Methotrexate . 
Mitomycin - C . 
Mitoxantrone . 
Mycophenolate Mefetil. 


64 . 


65 . 


66 . 
67 . 
68 . 
69 . 
70 . 
71 . 
72 . 
73 . 
74 . 
75 . 
76 . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३-१९, २०१७ / आषाढ २२-२८ , शके १९ ३ ९ 


( 1 ) 


( 2 ) 


77 . 
78 . 
79 . 
80 . 
81. 
82 . 
83 . 
84 . 
85 . 
86 . 
87 . 
88 . 
89 . 
90 . 
91 . 
92 . 
93 . 
94 . 


Nilotinib . 
Nimotuzumab . 
Oxaliplatin . 
Paclitaxel. 
Paclitaxel Nanoparticle . 
Pazopanib . 
Pemetrexed . 
Procarbazine. 
Rasburicase . 
Regorafenib . 
Rituximab . 
Ruxolitinib . 
Sorafenib . 
Sunitinib . 
Tamoxifen . 
Tegfur + Uracil. 
Temozolamide. 
Temsirolimus. 
Thalidomide. 
Thioguanine . 
Topotecan . 
Trabectedin . 
Trastuzumab . 
Tretinoin . 
Triptorelin . 
Vinblastin . 
Vincristine. 
Vincristine Sulphate. 
Vinorelbine . 
Zoledronic Acid . 


95 . 
96 . 
97 . 


98 . 
99 . 
100 . 
101 . 
102 . 
103 . 
104 . 
105 . 
106 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. D. BHAGAT, 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


